१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या १४ 
कौटुंबिक न्यायालयातील अस्थायी पदांना 


मुदतवाढ देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५४/का.९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:-०१ एप्रिल, २०२२. 


वाचा- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११५/६२९/प्र.क्र.१८९/नऊ, 

दि.२०.०७.२०१६ 

२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११६/३७६/प्र.क्र.८६/नऊ , 

दि. १३.१०.२०१६ 

३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११६/३७६/प्र.क्र.८६/नऊ, 
दि. १५.०६.२०१७ 

४) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११६/प्र.क्र.२२२/नऊ ,दि. १८.०८.२०१७ 
व दि.२.०७.२०२०. 

५) कौटुंबिक न्यायालय, भंडारा, परभणी, बुलडाणा, उस्मानाबाद यांची अनुक्रमे दि.१०.०२.२२ 
दि.११.०१.२०२२, दि.१९.०१.२०२२, दि.०८.०२.२०२२रोजीची पत्रे 

६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क.,दि.२२.०२.२०२२ 

७) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११२/प्र.क्र.१२/नऊ,दि. ०१.०४.२०२२ 

प्रस्तावना :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत एकूण १४ कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यातील लातूर 
येथील कौटुंबिक न्यायालयासाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये; बीड, जालना, उस्मानाबाद व परभणी 
येथील कौटुंबिक न्यायालयासाठी संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये आणि उर्वरीत ९ कौटुंबिक न्यायालयासाठी 
संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच, संदर्भ क्र. ७ येथील दि.०१.०४.२०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये सदर १४ कौटुंबिक न्यायालये नियमित/कायमस्वरुपी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र. ६ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर 

१४कौटुंबिक न्यायालयांसाठीची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, सांगळी, रायगड- 
अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा या १४ कौटुंबिक न्यायालयांसाठीच्या 
खालील अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

कौटुंबिक न्यायालय , लातूर :- न्यायाधीश व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग 


न्यायाधीठा 


आड मह 
कळ माही 


3. प्रबंधक 


क 
span fo 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५४/का.९ 


६. लघुलेखक (निम्नश्रेणी) १ 
। वरिष्ठ लिपिक १ 
र 
र ॥ कलि 


9 
Lo 
बाह्ययंत्रणेद्वारे-सफाडईंगार-१ व पहारेकरी-१ अशी २ पदे. 


इतर १३ कौटुंबिक न्यायालये :- न्यायाधीश व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
po न्यायाधीश 93 
2 प्रबंधक १३ 
३. सहायक अधिक्षक १३ 
४ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) १३ 
प. विवाह समुपदेशी १३ 
६. वरिष्ठ लिपिक १३ 
७. लिपिक-टंकलेखक ३९ 
८. शिपाई-पहारेकरी ३९ 
एकूण १५६ 

वाहन चाळक- ठोक मासिक मानधन (बाह्ययंत्रणेद्वारे- १ 


2. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०२-उच्च न्यायालये (१३) १४ व्या वित्त 

आयोगांतर्गत योजना (93)(02) कौटुंबिक न्यायालये (अनिवार्यो, संकेतांक क्र. (२०१४ ०६०१, या 

लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ द्वारे प्रशासकीय 

विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/५/.॥॥8॥8/9॥॥8.9०५.॥॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०४०११७४७३३६७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
HODAWADEKAR 
ANAND BHARAT = 
(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


प्रति, 
१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५४/का.९ 


२) प्रमुख न्यायाधीशा/न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय/कौटुंबिक न्यायालय, लातूर, बीड, जालना, 
उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, 
बुलढाणा व भंडारा. 

३) महालेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

8) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, सांगळी, रायगड- 

अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा 

६) वित्त विभाग व्यय-५, 

(9) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५. 

८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


